अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ 
अध्यक्ष यांची नियुक्‍तीकरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपाम २०१७ / प्र.क्र. ९०/ रोस्वरो -१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० जून, २०१९. 


वाचा :- रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग शा.नि. क्र. अमामं १९९८/प्र.क्र.३६३/ रोस्वरो-१, 
दि. २७.११.१९९८ 


प्रस्तावना- 

राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांना रोजगार 
व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत दि. 
२७.११.१९९८ अन्वये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 
करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या संस्थापन समयळेख आणि संस्थापन नियमातील नियम 
८२ (१) मधील तरतूदीनुसार महामंडळाच्या अध्यक्ष यांची नेमणूक करणे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय - 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मा. श्री. नरेंद्र 
अण्णासाहेब पाटील, नवी मुंबई यांची नियुक्‍ती करण्यात येत असून सदर नियुक्‍ती पुढील 
आदेशापर्यंत सुरु राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥६॥0॥०59॥॥8.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१०१४४३४७८४०३ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Ashok W: 


dha’ 
Ashok Wamanrao 222 nce 
2.5.4.20=c7fb596c94246a438bbdce448b 140fa6095d5602448a3. 
Of22d6b02f640dd1e9, 


Jadhav ण osacswomsosaier 
(अ. वा. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा / विधानपरिषद ), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपाम २०१७ / प्र.क्र. ९०/ रोस्वरो -9 


७. 
८. 
र्‌. 


. मा. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
. मा. श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, प्रोग्रेसिव्ह हाईनेस, फ्लॅट नं. 9009, प्लॉट नं ५/६, 


सेक्टर-१६ अ, स्टेट बँक ऑफ इंडियासमोर, पाम बीच रोड, सानपाडा, (पूर्व), नवी 
मुंबई ४०० ७०५ 


. व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, 


मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्रर (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), नागपूर. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१०.मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 

११.आयुकक्‍्त, कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४.उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 

ay. Prasat (रोस्वरो -१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


